अल्पसंख्यांक शौक्षणिक संस्थांमध्ये संबंधित प्रथम 
भाषेबरोबर इंग्रजी प्रथम भाषा अध्ययनासाठी उपलब्ध 
करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४३/ एसडी-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २९ जून, २०२२. 


वाचा -: १. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे कार्यालयाचे 
दिनांक १४ जून, २०१८ चे परिपत्रक. 
२. झासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४३/एसडी-४, दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०१९. 
३. राज्य मंडळ,पुणे यांचे पत्र क्रमांक, रा.मं.संशोधन/६६३२, दिनांक १८.११.२०२१. 
४. मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई यांच्या दालनात दिनांक 
२२.११.२०२१ रोजी आयोजित सुनावणी दरम्यान देण्यात आलेले निर्देश. 


प्रस्तावना : 


इयत्ता १० वी पुनर्रचित अभ्यासक्रम,विषययोजना,मूल्यमापन आणि तासिका नियोजनामध्ये 
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील अभ्यासक्रम पुनर्रचनेच्या आधारे बदल करण्यात आलेले आहेत. 
त्यानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे यांचे दिनांक १४ जून, २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकान्वये, 

अ) शालेय स्तरावर इयत्ता १० वी साठी मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
(तृतीय) ऐवजी इंग्रजी (प्रथम) भाषा अभ्यासण्याची पर्यायी तरतूद/सुविधा उपलब्ध करून 
देण्यात आलेली आहे. 

ब) झालेय स्तरावर इयत्ता १० वी साठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मराठी 
(द्वितीय) ऐवजी मराठी प्रथम भाषा अभ्यासण्याची पर्यायी तरतूद/सुविधा उपलब्ध करून 
देण्यात आलेली आहे. अल्पसंख्यांक शौक्षणिक संस्थांमध्ये त्यांच्या प्रथम भाषेबरोबर इंग्रजी 
प्रथम भाषा अध्यापनासाठी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन परिपत्रक : 


शाळेय स्तरावर इयत्ता १० वी साठी इतर माध्यम (हिंदी, गुजराती, उर्दू, कन्नड, सिंधी, तेलुगू, 
तमिळ, बंगाली) असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रथम भाषेबरोबर इंग्रजी प्रथम भाषा 
अभ्यासण्याची पर्यायी तरतूद/सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद 31) 
आणि ब प्रमाणे विद्यार्थ्यांना इंग्रजी प्रथम भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४३/ एसडी-४ 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४३/एसडी-४, दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०१९ अन्वये 
इयत्ता ९ वी, १० वी साठी निश्चित करण्यात आलेली विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना लागू 
राहील. 


उपरोक्त नमूद सर्व सूचना आपल्या अखत्यारितील सर्व माध्यमिक विद्यालयातील 
मुख्याध्यापक,सर्व शिक्षक, विद्यार्थी व पालक यांच्या निदर्शनास आणून परिपत्रकानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


सदर शासन परीपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६३०१४४५२०५५२१ असा आहे. झासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Musht 


. a i 
arash SCHOOL EDUCATION & 
| y Z SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M hi 
2.5.4. 


20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0cSea5c63b3146314d 


Slect 
1 1529748c5e7c1 ba7a66e81c654ba3c492fda5b29e0762 
1 S h ठे q 1 e a Z | 41db1ba213ddedfa Imtiyaz Mushtaq 


2022.06.30 14:47:47 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति , 


१. AAA Sees शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

२. मा.राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

३. सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

४. आयुक्त ( शिक्षण ),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

५. अध्यक्ष,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
६. अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग,मुंबई, 

७. सचिव,राज्य मंडळ,पुणे 

८. संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 
९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. सर्व विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, 
११ .सर्व विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, 
१२. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१३. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सर्व ), 

१४. शिक्षण निरीक्षक,मुंबई (पश्चिम,दक्षिण,उत्तर), 

१५. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


